अवयवदान व अवयव प्रत्यारोपणाच्या संपुर्ण 
प्रक्रियेत सुसुत्रता आणण्यासाठी विशेष 
कार्यदल (टास्क फोर्स) स्थापन करणेबाबत- 
नवीन सदस्यांचा समावेश 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः माअप्र-२०२१/प्र .क्र.२४३/ आरोग्य -§& 
गो. ते. रुग्णालय संकुल इमारत 
१० मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ 
तारीख: २२ फेब्रुवारी, २०२२ 


वाचा - 
१) आरोग्य सेवा आयुक्तालयाचे पत्र क्र. संआसे/माअप्र/अवयवदानप्रत्यारोपण/टास्कफोर्स/ 
कक्ष-२०/२१, दिनांक २९.१२.२०२१ 
२) शासन निर्णय क्र. माअप्र-२०२१/प्र.क्र.२४३/आरोग्य-६, दिनांक १८.०१.२०२२ 
३) शासन शुध्दीपत्रक क्र. माअप्र-२०२१/प्र.क्र.२४३/आरोग्य-६, दि.१९.०१.२०२२ 
४) आरोग्य सेवा आयुक्तालयाचे पत्र क्र. संआसे/माअप्र/अवयवदानप्रत्यारोपण/टास्कफोर्स/ 
कक्ष-२०/४३-४४/२२, दिनांक ०३.०२.२०२२ 


प्रस्तावना - 

अवयवदान व अवयव प्रत्यारोपणाच्या संपुर्ण प्रक्रियेत सुसूत्रता आणण्यासाठी मा. मंत्री, 
सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक १८.०१.२०२२ च्या शासन 
निर्णयान्वये विशोष कार्यदळ (Task Force) समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. सदर समितीमध्ये 
नवीन सदस्यांचा समावेश करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 

अवयवदान व अवयव प्रत्यारोपणाच्या संपुर्ण प्रक्रियेत सुसूत्रता आणण्यासाठी शासन निर्णय 
दिनांक १८.०१.२०२२ अन्वये मा. मंत्री, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण यांच्या अध्यक्षतेखाली 
गठीत करण्यात आलेल्या विशेष कार्यदल (Task Force) समितीमध्ये खालील तीन नवीन सदस्यांचा 
PATA करण्यात येत आहे. 


क्र सदस्यांची नावे समितीतील पद 
(9 | समुचित प्राधिकारी तथा संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई सदस्य 
२ | सहसंचालक (रोटो-सोटो), मुंबई सदस्य 
३ | अधिष्ठाता, के.ई.एम. रुग्णालय, परेल, मुंबई सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः माअप्र-२०२१/प्र.क्र.२४३/आरोग्य-६, दिनांक २२ फेब्रुवारी, 2022 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०२२२१५१२४२०५१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Sanjay 
Dattaram 
Mahadeshwar «: 
संजय महाडेश्वर 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

. मा. मंत्री, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण, मंत्रालय, मुंबई 

५. मा. राज्यमंत्री, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण, मंत्रालय, मुंबई 

६. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

७. अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई (सर्व) 
१०.आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
११. आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई 

QQ. das, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई 

१३.संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन , मुंबई 

१४.विभागीय आयुक्‍त (सर्व) 

१५. जिल्हाधिकारी (सर्व) 

१६.आयुक्‍त, महानगरपालिका (सर्व) 

१७. उपसंचालक, आरोग्य सेवा परिमंडळ (सर्व) 

१८. जिल्हा शल्य चिकित्सक (सर्व) 

१९.सर्व सह सचिव/ उप सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२०.सर्व अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२१.निवड नस्ती 


Cc Av A  -0 


पृष्ठ २ पैकी २ 


